RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ८६ ] 


गुरुवार , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ अ / २०२१ / प्र.क्र .३ ९ ६ / फ - ३.- भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एफएलडी -२८ / २०१८ / प्र.क्र .४३८ / फ -३ , दिनांक 
२५ जुलै २०१८ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे लातुर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट 
केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून घोषीत करीत आहे . 

अनुसूची 

तालुका : रेणापूर जिल्हा : लातुर 
अ . गावाचे नांव | सर्व्ह.नं . / एकूण क्षेत्र 

( हेक्टर ) पूर्व पश्चिम 

दक्षिण 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ८ ) 
१ घनसरगांव ६.४२ गट क्र . २७० गट क्र .२५८ ते गट क्र . २६७ , मौजे घनसरगांव 

२६१ २६८ 

ते खरोळा रस्ता 


चतु : सिमा 


क्र . 


गट नं . 


उत्तर 


२६ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


भाग चार - अ - १५५-१ 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 28A / 2021 / C.R.396 / F - 3.— In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian 
Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Government 
Notification No.28A / 2018 / CR438 / F - 3 , Dated 25th July , 2018 to declare the land in the Renapur Taluka of Latur 
District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from date of publication of this 
notification in the Official Gazette . ” 


לל 


Schedule 


Taluka : Renapur District : Latur 


Village 


Area 


Sr. 
No. 


BOUNDRIES 


( Hr . ) 


S.No./ 
Gut . 
No. 

( 3 ) 
269 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Ghansargaon 


( 4 ) 
6.42 


East 

( 5 ) 
Gut . No. 270 


West 

( 6 ) 
Gut . No. 258 to 
261 


North 

( 7 ) 
Gut . No. 267 , 
268 


South 

( 8 ) 
Ghansargaon to 
Kharola Road 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ / २०२१ / प्र.क्र .४०४ / फ - ३.– भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एफएलडी -२८ / २०१ ९ / प्र.क्र .३ ९ ६ / फ -३ , दिनांक २४ 
मे , २०२ ९ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापुर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून घोषीत करीत 
आहे . 


अनुसूची 
तालुका : तुळजापूर जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ . 


गावाचे नांव | सहे.नं. / एकूण क्षेत्र 

( हेक्टर ) 


चतु : सिमा 


क्र . 


गट नं . 


पूर्व 


उत्तर 


( १ ) 


( २ ) 
काटी 


( ३ ) 
१०६४ 


( ४ ) 
५६.३० 


पश्चिम 

( ६ ) 
मौजे धामनगाव 
गावाची शीव 


दक्षिण 

( ८ ) 
गट नं .१००७ ते 
१०० ९ 


१ 


मौजे धामनगाव 


गट नं . १०६३ , 
१०६५ 


गावाची शीव 


५०३ 


२२.०७ 


मौजे दहिवडी व 
सायगाव गावाची 
शीव 


गट नं . ५०२ , 
५०४ भाग 


मौजे दहिवडी 
गावाची शीव 


मौजे सावरगाव 
गावाची शीव 


एकूण 


७८.३७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


भाग चार - अ - १५५-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


No. FLD - 28 / 2021 / C.R.404 / F - 3.— In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Government Notification 
FLD - 28 / 2019 / CR396 / F - 3 , dated 24th May , 2019 to declare the land in the Tuljapur Taluka of Osmanabad 
District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from date of publication of this 
notification in the Official Gazette . 


Schedule 


Taluka : Tuljapur District : Osmanabad 


Village 


Sr. 
N 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


0 . 
( 1 ) 
1 


S.No. 
| Gut . 
No. 

( 3 ) 
1064 


( 2 ) 


( 4 ) 
56.30 


Kati 


East 

( 5 ) 
Gut . No. 
1063 , 1065 
V.B. 
Dahiwadi & 
Sawargaon 


West 

( 6 ) 
V.B. of 
Dhamangaon 
Gut . No. 502 , 
504 Pt . 


North 

South 
( 7 ) 

( 8 ) 
V.B. of 

Gut . No. 1007 
Dhamangaon to 1009 
V.B. Dahiwadi V. B. of 

Sawargaon 


503 


22.07 


Total 


78.37 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 


Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ / २०२१ / प्र.क्र .४०६ / फ - ३.– भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक २०१७ / मशाका / जमीन 
१ / प्र.क्र .६० , दिनांक १८ एप्रिल , २०१७ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापुर तालुक्यातील 
सोबतच्या अनुसूचीत विनिदिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने 
म्हणून घोषीत करीत आहे . 


अनुसूची 
तालुका : तुळजापूर जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ . 


गावाचे नांव | सर्व्ह.नं . / 


चतु : सिमा 


क्र . 


. 


गट नं . 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 

( ४ ) 
२५.०० 


दक्षिण 


( १ ) 


( २ ) 
केशेगाव 


( ३ ) 
१४७ 


( ५ ) 
गट नं . २२७ 


१ 


( ६ ) 
गट नं . १४७ व 
उर्वरित क्षेत्र 


मौजे सराठी 
गावाची शीव 


( ८ ) 
गट नं . १४८ , 
१५० ते १५४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


દુ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


No. FLD - 28 / 2021 / C.R.406 / F - 3.— In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Divisional Commissioner , 
Auranagabad Notification 2017 / RB - Desk / Land - 1 / CR60 , dated 18th April , 2017 to declare the land in the 
Tuljapur Taluka of Osmanabad District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from 
date of publication of this notification in the Official Gazette . 


Schedule 


Taluka : Tuljapur District : Osmanabad 


Village 


Sr. 
N 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


0 . 
( 1 ) 
1 


S.No. 
| Gut . 
No. 

( 3 ) 
147 


( 2 ) 
Keshagaon 


( 4 ) 
25.00 


East 

( 5 ) 
Gut . No. 227 


West 

( 6 ) 
Balnce Area of 
Gut . No. 147 


North 

( 7 ) 
V.B. of Sarathi 


South 

( 8 ) 
Gut . No. 148 , 
150 to 154 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ / २०२१ / प्र.क्र .४०७ / फ -३ , भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एफएलडी -२८ / २०१८ / प्र.क्र .४६७ / फ -३ , दिनांक ८ 
ऑगस्ट , २०१८ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापुर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून घोषीत करीत 
आहे . 


अनुसूची 
तालुका : तुळजापूर जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ . 


गावाचे नांव | सर्व्ह.नं . / 


चतु : सिमा 


क्र . 


गट नं . 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 

( ४ ) 
८१.३८ 


दक्षिण 


( १ ) 


( २ ) ( ३ ) 
वडगाव काटी ५० 


( ५ ) 
गट नं . २२ , २४ 


१ 


( ६ ) 
गट नं . ६३,८१ , 
८२ 


( ७ ) 
गट नं . १०२ ते 
१०६ 


( ८ ) 
गट नं . २६,४ ९ , 
५१ ते ५ ९ 


ते २७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 28 / 2021 / C.R.407 / F - 3.— In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Government Notification 
FLD - 28 / 2018 / CR467 / F - 3 , Dated 8th August , 2018 to declare the land in the Tuljapur Taluka of Osmanabad 
District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from date of publication of this 
notification in the Official Gazette . ” 


Schedule 


Taluka : Tuljapur District : Osmanabad 


Village 


Sr. 
No. 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


S.No./ 
Gut . 
No. 

( 3 ) 
50 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Wadgaon 
Kati 


( 4 ) 
81.38 


East 

( 5 ) 
Gut . No. 
22 , 24 to 27 


West 

North 
( 6 ) 

( 7 ) 
Gut . No. 63 , 81 , Gut . No. 102 
82 

to 106 


South 

( 8 ) 
Gut . No. 26 , 49 , 
51 to 59 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


९ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ / २०२१ / प्र.क्र .४०८ / फ - ३.- भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एफएलडी -२८ / २०१८ / प्र.क्र .४३७ / फ -३ , दिनांक २५ 
जुलै , २०१८ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापुर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून घोषीत करीत 
आहे . 


अनुसूची 
तालुका : तुळजापूर जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ . 


गावाचे नांव | सर्व्ह.नं . / 


चतु : सिमा 


क्र . 


गट नं . 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 

( ४ ) 
१४.०१ 


दक्षिण 


( १ ) 
१ 


( २ ) ( ३ ) 
गवी माडी | ३३ ९ 


( ६ ) 
गट नं . २१४ 


मौजे काळभोक 


( ७ ) 
गट नं . १८ ९ ते 
१ ९९ , २१० , 
१८७ 


( ८ ) 
गट नं . २१२ , 
२१३ 


व सारोळा 


गावाची शीव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


भाग चार - अ - १५५-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 28 / 2021 / C.R.408 / F - 3.— In exercise of the powers conferred by section - 20 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Government Notification 
FLD - 28 / 2018 / CR437 / F - 3 , Dated 25th July , 2018 to declare the land in the Tuljapur Taluka of Osmanabad 
District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from date of publication of this 
notification in the Official Gazette . ” 


לל 


Schedule 


Taluka : Tuljapur , District : Osmanabad 


Village 


Sr. 
No. 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


S.No. 
| Gut . 
No. 

( 3 ) 
339 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Sangvi Mardi 


( 4 ) 
14.01 


East 

( 5 ) 
V.B. of 
Kalbhok & 
Sarola 


West 

( 6 ) 
Gut . No. 214 


North 

( 7 ) 
Gut . No. 189 
to 199 , 210 , 
187 


South 

( 8 ) 
Gut . No. 212 , 
213 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE . 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


११ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ / २०२१ / प्र.क्र .४१० / फ - ३.- भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक २०१७ / मशाका / जमीन 
१ / प्र.क्र .४७ , दिनांक १८ एप्रिल २०१७ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील 
सोबतच्या अनुसूचीत विनिदिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने 
म्हणून घोषीत करीत आहे . 


अनुसूची 
तालुका : तुळजापूर , जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ . 


गावाचे नाव | सहे.नं. / 


क्र . 


गट नं . 


चतु : सीमा 
पश्चिम 


पूर्व 


उत्तर 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 

( ४ ) 
३०.०० 


दक्षिण 


( १ ) ( २ ) 
१ | शिरगावपूर 


( ३ ) 
४१ 


( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
गट नं . ४० , ३१ ते | गट नं . ४२,४३ | मौजे उंबरगाव 
३३ , २५ , २६ व मौजे अरवली | गावाची शीव , 

गावची शीव गट नं . ४० 


( ८ ) 
गट नं . ४१ चे 
उर्वरित क्षेत्र , 
४२.४३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


भाग चार - अ - १५५-३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 28 / 2021 / C.R.410 / F - 3 , In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest Act , 
1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Divisional Commissioner , 
Aurangabad Notification 2017 / R.B.Desk / Land - 1 / CR47 , Dated 18th April 2017 to declare the land in the 
Tuljapur Taluka of Osmanabad District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from 
date of publication of this notification in the Official Gazette . ” 


לל 


Schedule 


Taluka : Tuljapur , District : Osmanabad 


Sr. 
No. 


Village 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


S.No./ 
Gut . 
No. 

( 3 ) 
41 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Shirgavpur 


( 4 ) 
30.00 


East 

( 5 ) 
Gut . No. 40 , 
31 to 33 , 25 , 
26 


West 

( 6 ) 
Gut . No. 42 , 43 
& V.B. of 
Aravali 


North 

( 7 ) 
V.B. of 
Umberga , Gut . 
No. 40 


South 

( 8 ) 
Balnce Area of 
Gut . No. 41 , 42 , 
43 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ / २०२१ / प्र.क्र .४११ / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक २०१७ / मशाका / जमीन 
१ / प्र.क्र .५२ , दिनांक १८ एप्रिल , २०१७ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापुर तालुक्यातील 
सोबतच्या अनुसूचीत विनिदिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने 
म्हणून घोषीत करीत आहे . 


अनुसूची 
तालुका : तुळजापूर , जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ . 


गावाचे नांव | सहे.नं. / 


क्र . 


गट नं . 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 
( ४ ) 


चतुःसिमा 
पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


( १ ) 


( ३ ) 


( ७ ) 


( २ ) 
मोर्डा 


१ 


१२ भाग 


१०.०० 


मौजे धारुर 


( ५ ) 

( ६ ) 
गट क्र .१२ चे गट क्र .१२ चे 
उर्वरीत क्षेत्र व गट | उर्वरीत क्षेत्र 
क्र .१४ 


( ८ ) 
गट क्र .११,८ , 
१३ 


गावाची शीव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


भाग चार - अ - १५५-३अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 28 / 2021 / C.R.411 / F - 3. — In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest 


Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Divisional Commissioner , 
Aurangabad Notification 2017 / R.B.Desk / Land - 1 / CR52 , Dated 18th April , 2017 to declare the land in the 
Tuljapur Taluka of Osmanabad District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from 
date of publication of this notification in the Official Gazette . " 


Schedule 


Taluka : Tuljapur District : Osmanabad 


Village 


Sr. 
No. 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


S.No./ 
Gut . 
No. 

( 3 ) 
12 Pt . 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Morda 


( 4 ) 
10.00 


East 

( 5 ) 
Balance Area 
of Gut . No. 
12 & Gut.No. 
14 


West 

North 
( 6 ) 

( 7 ) 
Balance Area of V.B. of Dharur 
Gut . No. 12 


South 

( 8 ) 
Gut . No. 11 , 8 , 
13 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 


Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२८ अ / २०२१ / प्र.क्र .४१३ / फ - ३.– भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एफएलडी -२८ अ / २०१ ९ / प्र.क्र .१७८ / फ -३ , दिनांक ९ 
मे , २०१ ९ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे लातुर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिदिष्ट केलेले 
क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून घोषीत करीत आहे . 


अनुसूची 
तालुका : रेणापूर , जिल्हा : लातुर 


अ . 


गावाचे नांव | सर्व्ह.नं . / 


चतु : सिमा 


क्र . 


गट नं . 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 
( ४ ) 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


( १ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
सिंधगाव 


( ३ ) 
९ ६ 


( ६ ) 
गट क्र.९ ३ , ९ ४ 


१ 


५.०१ 


गट क्र.९ ७ भाग 


( ७ ) 
गट क्र.९ ७ 
भाग , ९ १ 


( ८ ) 
गट क्र .१३८ 
भाग , 
म.रा.वि.मंडळ व 
सिंधगांव ते 
निवाडा रोड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 28A / 2021 / C.R.413 / F - 3. — In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Government Notification 
No.28A / 2019 / CR178 / F - 3 , Dated 9th May , 2019 to declare the land in the Renapur Taluka of Latur District , 
specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from date of publication of this notification in 
the Official Gazette . ” 


Schedule 


Taluka : Renapur District : Latur 


Village 


Sr. 
No. 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


S.No./ 
Gut . 
No. 

( 3 ) 
96 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Sindhgaon 


( 4 ) 
5.01 


East 

( 5 ) 
Gut.No. 97 Pt . 


West 

( 6 ) 
Gut . No. 93 , 94 


North 

South 
( 7 ) 

( 8 ) 
Gut.No. 97 Pt . , Gut.No. 138 Pt . , 
91 

MSEB & 
Sindhgaon to 
Niwada Road 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०२१ . 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी -२४ / २०२१ / प्र.क्र .५१३ / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम २० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एफएलडी -२४ / २०१ ९ / प्र.क्र .६३६ / फ -३ , दिनांक १ ९ 
सप्टेंबर , २०१ ९ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन याद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत 
विनिदिष्ट केलेले क्षेत्र ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून घोषीत करीत 
आहे . 

अनुसूची 
तालुका : फुलंब्री जिल्हा : औरंगाबाद 


अ . 


चतु : सिमा 


क्र . 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


गावाचे | सर्व्ह.नं .// एकूण 
नांव गट नं . क्षेत्र 

( हेक्टर ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 
पाथ्री १४८ ५.०५ 

भाग 


( १ ) 
१ 


( ५ ) 
गट नं .१४६ भाग , 
१४८ भाग 


( ६ ) 
गट नं .१४८ 


भाग 


( ७ ) 
गट नं .१४८ मौजे डोंगरगाव जहागीरची 
भाग , औरंगाबाद | शीव 
ते जळगांव रस्ता , 
गट नं . १४ ९ भाग 
गट नं . १४६ भाग मौजे डोंगरगाव जहागीरची 

शीव 


११.६५ 


गट नं .१४८ 


१४६ 
भाग 


गट नं .१४५ भाग , 
१४६ भाग , १४४ 


भाग 


१४५ 


९ .७ ९ 


गट नं .१४६ 
भाग , १४५ भाग 


भाग 


औरंगाबाद ते औरंगाबाद - जळगाव रस्ता 
जळगांव रस्ता , 

ते मौजे पाथ्री येथील गट 
गट नं . १३८ भाग | नं . १४५ मधून मौजे 

डोंगरगावकडे जाणारा 
रस्ता , गट नं . १४६ भाग 


औरंगाबाद 
जळगाव रस्ता ते 
मौजे पाथ्री येथील 
गट नं .१४५ मधून 
मौजे 
डोंगरगावकडे 
जाणारा रस्ता , गट 
नं . १३८ भाग 
गट नं . १२८ भाग , 
औरंगाबाद ते 
जळगांव रस्ता 


१३८ 


४.१८ 


गट नं .१४५ 


औरंगाबाद ते 
जळगांव रस्ता 


भाग 


भाग 


औरंगाबाद - जळगाव रस्ता 
ते मौजे पाथ्री येथील गट 
नं . १३८ मधून मौजे 
डोंगरगावकडे जाणारा 
रस्ता , गट नं . १४५ भाग 


एकूण 


३०.६७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १६ , २०२१ / भाद्र २५ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th September , 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


“ No. FLD - 24 / 2021 / C.R.513 / F - 3. — In exercise of the powers conferred by Section - 20 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased with reference to Government Notification 
No. FLD - 24 / 2019 / CR636 / F - 3 , Dated 19th September , 2019 to declare the land in the Fulambri Taluka of 
Aurangabad District , specified in the schedule hereto annexed , to be Reserved Forest from date of publication 
of this notification in the Official Gazette . " 


לל 


Schedule 


Taluka : Fulambri District : Aurangabad 


Village 


Sr. 
No. 


Area 
( Hr . ) 


BOUNDRIES 


S.No./ 
Gut . 
No. 

( 3 ) 
148 Pt . 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Pathri 


( 4 ) 
5.05 


East 

( 5 ) 
Gut . No. 146 
Pt . , 148 Pt . 


West 

( 6 ) 
Gut . No. 148 
Pt . 


146 Pt . 


11.65 


Gut . No. 145 
Pt . , 146 Pt . , 144 


Gut . No. 148 
Pt . 


145 Pt . 


9.79 


Gut . No. 146 
Pt . , 145 Pt . 


Aurangabad to 
Jalgaon Road to 
Dongargaon 
village road 
passing through 
in Gut . No.145 
of Village 
Pathari , Gut . 
No.138 Pt . 
Gut . No. 128 
Pt . , Aurangabad 
to Jalgaon Road 


North 

South 
( 7 ) 

( 8 ) 
Gut . No. 148 V.B. of 
Pt . , Aurangabad Dongargaon 
to Jalgaon Road , Jahgir 
Gut . No. 149 Pt . 
Gut . No. 146 Pt . V.B. of 

Dongargaon 

Jahgir 
Aurangabad to Aurangabad to 
Jalgaon Road , Jalgaon Road to 
Gut . No. 138 Pt . Dongargaon 

village road 
passing through 
in Gut . No. 145 
of Village 
Pathari , Gut . 

No. 146 Pt . 
Aurangabad to Aurangabad to 
Jalgaon Road Jalgaon Road to 

Dongargaon 
village road 
passing through 
in Gut . No. 138 
of Village 
Pathari , Gut . 
No. 145 Pt . 


138 Pt . 


4.18 


Gut . No. 145 
Pt . 


Total 


30.67 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forests ( Mantralaya ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


